सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय 
संस्थांकडून मिळणा-या कर्जावरील 
१२ टक्के व्याजाचे प्रदान करणेबाबत- 
श्री. महेश को-ऑप स्पिनिंग मिल्स 
लि.,इचलकरंजी, जि. कोल्हापूर." 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र.सूतगि- ३३२०/प्र.क्र.४१/टेक्स-१ (अ) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ मार्च, २०२३ 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. धोरण- १०१६/प्र.क्र.९६/टेक्स-१ 

(अ),दि.११ जानेवारी, २०१७. 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. संकीर्ण- २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रश्‍ा-५, 

दि.१० मे, २०१६ . 
३) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सूतगि - ३३२०/प्र.क्र.४१/ 

टेक्स-१ (अ),दि.२२.०१.२०२१. 
४) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सूतगि - ३३२०/प्र.क्र.४१/ 

टेक्स-१ (ओ,दि.२०.०९.२०२१. 
५) शासन निर्णय, सहकार, पणन व TANT विभाग, क्र.सूतगि - ३३२०/प्र.क्र.४१/ 

टेक्स-१ (अ),दि.३०.०३.२०२२. 
६) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं- २०२१/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ व 

दि.०८.०२.२०२३. 
७) आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांचे पत्र क्र.कार्या. ६(१)/सूतगि/१९१०/२०२३, 

दि. ३१.०३.२०२३. 
प्रस्तावना :- 

शासन निर्णय दि.११ जानेवारी, २०१७ अन्वये, सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय 
संस्थांकडून / रा. स. वि. नि. कडून रु.३,०००/- प्रति चाती प्रमाणे ५ वर्षांच्या मुदतीसाठी कर्ज 
घेण्यास परवानगी देण्यात आली असून सदर कर्जावरील ५ वर्षांचे कमाल १२% पर्यंतचे व्याज 
शासन भरणार आहे. ज्या सहकारी सूतगिरण्यांनी यापूर्वी शासनाकडून घेतलेल्या बिनव्याजी 
कर्जाची परतफेड केली आहे, अशाच सूतगिरण्या या योजनेसाठी पात्र समजण्यात येतील. 
सदर झासन निर्णयास अनुसरुन श्री. महेश को-ऑप स्पिनिंग मिल्स लि., 

इचलकरंजी, जि. कोल्हापूर या सूतगिरणीने कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि, 
कोल्हापूर शाखा हातकणंगले या बँकेकडून प्रती चाती रु.३०००/- प्रमाणे घेतलेल्या 
रु.४३७.७६ लक्ष कर्जावरील माहे ऑक्टोबर २०२१ ते नोव्हेंबर २०२१ अखेर पर्यंत ११.५०% 
दराने व डिसेंबर २०२१ ते मार्च २०२२ पर्यंत १२% प्रमाणे अशी एकूण व्याजाची रक्‍कम 
रु.१५,२९,५२०/- इतक्या अनुज्ञेय व्याजाचे प्रदान कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक 
लि, कोल्हापूर शाखा हातकणंगले या बँकेस करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि- ३३२०/प्र.क्र.४१/टेक्स-१ (अ) 


शासन निर्णय :- 

शासन निर्णय दि.११ जानेवारी,२०१७ अन्वये, शासनाने घेतलेल्या निर्णयास अनुसरुन 
खालील तक्त्यात दर्शविलेल्या श्री. Fear को-ऑप स्पिनिंग मिल्स लि., इचलकरंजी, जि. 
कोल्हापूर या सहकारी सूतगिरणीच्या नावासमोरील स्तंभ क्र.६ मध्ये दर्शविलेल्या बँकेला 
स्तंभ क्र.५ मध्ये दर्शविलेल्या व्याजाच्या रकमेचे प्रदान करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत 


आहे. 


सूतगिरणी 


बिनव्याजी कर्ज 


चात्यांच्या प्रमाणात 


चात्यांची १२% पर्यंतच्या ज्या खात्यात 
चे नाव | संख्या | घेतले होते काय? | कोणत्या वित्तीय | व्याजाची रक्‍कम व | व्याजाची रक्‍कम 
असल्यास त्याची | संस्थेकडून /रा.स. | व्याजाचा कालावधी | जमा करावयाची 
परतफेड केली वि. नि. कडून त्याचा तपशील 
आहे का? किती कर्ज घेतले 
आहे? व व्याजाचा 
दर 
प. | २ ३ |B षु & 
Shree | १४५९२ | यासूतगिरणीस | रु.४३७.७६ Ha | रु.१५,२९,५२०/- | Kolhapur Dist. 
Mahesh बिनव्याजी कर्ज | कोल्हापूर जिल्हा Central 
Co- प्राप्त झालेले मध्यवर्ती सहकारी | (माहे ऑक्टोबर Cooperative 
operative नाही. बँक लि, कोल्हापूर | २०२१ते माहे मार्च Bank Ltd., 
Spinning शाखा २०२२) Kolhapur. 
Mills Itd. हातकणंगले. Branch § 
Ichalkara hatkangale. 
nji व्याज दर § Account no. 
99.40% 0999900099000 
व १२.०० % ८२ 
IFSC Code- 
IBKLo¥g3KDC 
(रुपये पंधरा लक्ष एकोणतीस हजार पाचशे वीस फक्त) रु.१५,२९,५२०/- 


२. वित्तविभाग, परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा.५, दि.१० मे, २०१६ मधील 
परिच्छेद- अ) नुसार प्रस्तुत प्रकरणाची माहिती खालीलप्रमाणे आहे - 

१)विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार- २०४९ २५५१ या लेखाशिर्षाखाळी सन 2022-23 या 
आर्थिक वर्षात रु. रु.१२०७.३२ लक्ष तरतूद अर्थसंकल्पित आहे. 

२) मंजूर निधी-२०४९ २५५१ या लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात रु. 
रु.१२०७.३२ लक्ष तरतूद अर्थसंकल्पित आहे. सदर योजना ही अनिवार्य असून भारित स्वरूपाची 
आहे. 

३) मागील ३ महिन्यांपूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी ७५% किंवा अधिक निधी खर्च झाला आहे 
- लागू नाही. 

४) ज्या लेखाशीर्षाखाळी अनुदान वितरीत करण्यांत येत आहे, त्या लेखाशीर्षातर्गत १ 
वर्षापूर्वीचे संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही - लागू नाही. 

५) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देतांना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही 
किंवा येणे रक्‍कम समायोजित करण्यांत आली आहे - लागू नाही. 

६) वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करतांना यादीसह व WRIA आधार क्रमांकासह 
सादर करावे - लागू नाही. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि- ३३२०/प्र.क्र.४१/टेक्स-१ (अ) 


७ बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देतांना सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता 
घेतल्याचा उल्लेख आदेशात असावा - लागू नाही. 

८) खरेदी विषयक प्रक्रिया संबंधित अद्यावत शासन आदेझ्ानुसार करावी व तसा उल्लेख 
प्रशासकीय मान्यतेत असावा - लागू नाही. 

९) साहित्य खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या नावे ECS द्वारे आहरीत करावी - लागू नाही. 


३. यासाठी होणारा खर्च “ मागणी क्र. व्ही-१, २०४९- व्याज प्रदाने, ०१ देशांतर्गत 
PUTAS व्याज, २००- देशांतर्गत इतर त्रध्णांवरील व्याज (०२), इतर संस्थांकडून मिळणा-या 
कर्जावरील व्याज (०२) (०६) वित्तीय संस्थांकडून मिळणा-या कर्जावरील व्याज (अनिवार्य) (२०४९ 
२५५१)” भारित, ४५-व्याज” या लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात मंजूर केलेल्या 
तरतुदीमधून भागविण्यात यावा . 


४. आयुक्त, TaN, नागपूर यांनी श्री. महेश को-ऑप स्पिनिंग मिल्स लि., इचलकरंजी, 
जि. कोल्हापूर या सूतगिरणीने वित्तीय संस्थेकडून घेतलेल्या कर्जावरील यापुढील 
कालावधीसाठी देय होणा-या व्याजप्रदानाचा तिमाही अहवाल शासनास सादर करावा. 


५. या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आलेली रु.१५,२९,५२०/- (रुपये पंधरा लक्ष 
एकोणतीस हजार पाचशे वीस) इतकी रक्‍कम अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई येथून आहरीत 
करुन उपरोक्त परिच्छेद-१ मधील तक्त्यातील स्तंभ क्र.५ मधील व्याजाची रक्‍कम स्तंभ क्र.६ मध्ये 
नमूद केलेल्या बँकेच्या खाते क्रमांकांमध्ये RTGS द्वारे वितरीत करण्याची कार्यवाही 
करण्याकरीता श्री.सु.ल.काठोळे, कक्ष अधिकारी (रोख शाखा), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 
विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. तसेच, श्री. स. दि. खरात, उप सचिव (सूतगिरणी), (/०००९) सहकार, पणन 
व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ यांना “नियंत्रण अधिकारी” म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 

६. वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेला निधी संबंधित बँकेस वितरीत केल्यानंतर आहरण व 
संवितरण अधिकारी यांनी सदर रक्कम प्राप्त झाल्याबाबतचे प्रमाणपत्र संबंधित बँकेकडून प्राप्त 
करुन घ्यावे व त्याची प्रत शासनास सादर करावी. 

७. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या दि.०४.०४.२०२२ व दि.०८.०२.२०२३ रोजीच्या 
शासन परिपत्रकानुसार विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 

oe सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०३३१२२५१२२१००२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


SURYAKANT G GOLE 


(सुर्यकांत गोळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 
१) महालेखाकार, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपूर. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि- ३३२०/प्र.क्र.४१/टेक्स-१ (अ) 


२) मा. मंत्री (gaan यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३) सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहायक, सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४) आयुक्त, वस्त्रोद्योग, वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

५) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे. 

६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 


७) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८) सहसंचालक, लेखा व कोषागारे,संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
९) वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प-३ व १३, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) अ. स. (कार्यासन १७स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११) शाखा व्यवस्थापक, कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि, कोल्हापूर शाखा 
हातकणंगले. 

१२) कार्यकारी संचालक, श्री. महेश को-ऑप स्पिनिंग मिल्स लि., इचलकरंजी, जि. 
कोल्हापूर. 

१३) का.अ. (रोख शाखा), सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई (३ प्रती). 
१४) निवड नस्ती (टेक्स-१ (अ) / टेक्स-१ (बो). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


